महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एएससी-१६१९/प्र.क्र.४५/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०६ ऑगस्ट, २०२१ 


ARIA sear 


बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक (गट-क) (सेवा प्रवेश) नियम २०१८ दिनांक 
२१ फेब्रुवारी, २०१८ व बृहन्मुंबईतीळ शासकीय कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक (गट-क) (सेवा प्रवेशा) 
(सुधारणा) नियम २०२० दिनांक २३ जानेवारी, २०२० अनुसार कलम ३ मधील अटींची पूर्तता करणाऱ्या 
मंत्रालयीन विभागातील खालील गट-ड संवर्गामधील कर्मचाऱ्यांना सन २०१८-२०१९ च्या तदर्थ निवडसूचीतून 
लिपिक-टंकलेखक (गट-क अराजपत्रित वेतन स्तर एस-६ - 98800-§3200) पदावर या आदेश्ाव्दारे निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची तदर्थ पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्याच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या विभागात करण्यात येत आहे. 


कर्मचाऱ्याचा सध्याचा विभाग तदर्थ पदोन्नती 
जात प्रवर्ग नंतरचा विभाग 

३ 4 ६ 

श्री गो.सु.सावळे अजा गृह विभाग गृह विभाग 


कर्मचाऱ्याचे नाव 


२. उपरोक्त तदर्थ पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ 
च्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात खुला प्रवर्गात रिक्‍त असलेल्या पदांवर ज्येष्ठतेने 
देण्यात येत आहेत. 

३. मागास प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांची निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती ही शासन निर्णय दिनांक 
२५.०५.२००४ मधील तरतूदीनुसार त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले 
नाहीत या अटीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. संबंधित विभागाने याची खातरजमा करावी. 


४. या आदेशान्वये तदर्थ पदोन्नत होणाऱ्या उपरोक्‍त एकूण कर्मचाऱ्यांविरुध्द कोणतीही विभागीय चौकशी 
सुरु नसल्याचे विभागाने कळविळे आहे. तथापि, विभागांनी सदर कर्मचाऱ्यांना लिपिक-टंकलेखक पदावर 
पदस्थापना देण्यापूर्वी विभागीय चौकश्लीबाबत खातरजमा करावी. 

५. संबंधित गट-ड मधील कर्मचारी यांनी लिपिक-टंकलेखक पदावरील निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपातील 
पदोन्नती न स्वीकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/ प्र.क्र.३०३/ 
कार्यासन-१२, दिनांक १२-०९-२०१६ अन्वये त्यांचे नाव सन २०१८-२०१९ च्या तात्पुरत्या सुधारित 
निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल व पुढील २ वर्षी होणाऱया निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न 
करता तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत लिपिक-टंकलेखक पदावरील पदोन्नतीची पात्रता तपासण्यात येईल. 

६. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील, गट-ड मधून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात लिपिक-टंकलेखक पदावर 
तदर्थ पदोन्नती देण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ पदस्थापना दिलेल्या विभागात रुजू व्हावे. 


शासन आदेडा क्रमांकः एएससी-१६१९/प्र.क्र.४५/१४-अ, दिनांक ०६ ऑगस्ट, 2029 


9. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०८०६१८४६३४६००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by VRISHALI VINOD BHINGARDE 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
Admi ive Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
254. sfcSc9cdcc85881943ea0d 1a5438c42d27c0b1580feba 
5579800452b60209, 

serialNumber=6b870a94454e2b | 3ee0959c3370d5d53d60a17d4b 

6d3ed6077e40a0f53e7a053, cn=VRISHAL! VINOD BHINGARDE 


Date: 2021.08.06 18:57:07 +05'30' 


(वृषाली वि. भिंगार्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

२. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, (संबंधित विभाग)(विभागामार्फत) 
३. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 

४. सह सचिव / उप सचिव (आस्थापना), (संबंधित विभाग) 

५. संबंधित कर्मचारी (विभागामार्फत) 

६. निवडनस्ती / कार्यासन १४-अ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


